सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या -सन २०२१-२२. 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेशा क्र. बदली-२०२१/प्र.क्र.१०३ /ऊर्जा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ३२. 


दिनांक: ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२, दि. २९.०७.२०२१. 


शासन Bear 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ व ६ मधील तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडून प्राप्त मान्यतेनुसार प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 


नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्डाविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याची पदस्थापना बदलीनंतर पदस्थापना 
वि ? 2 4 
i श्री. धेय॑शिल रामराव माळी, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | अधिक्षक अभियंता, पुणे प्रादेशिक विद्युत 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, मिरज. निरीक्षण मंडळ, पुणे या कार्यालयातील 
(तांत्रिक-१) या रिक्‍त पदावर 
2 श्री. विश्वास त्र्यंबक तांबे, विद्युत निरीक्षक (उद्ववाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ मुंबई. सांताक्रुझ येथील कक्ष क्र. ६ अंतर्गत 
साकीनाका, चांदिवली, घाटकोपर-२, 
इंडस्ट्रिअल इस्टेट पवई. 
3 श्री. प्रमोद भावजी गावीत, विद्युत निरीक्षक (उद्ववाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ मुंबई. सांताक्रुझ येथीळ कक्ष क्र. ४ अंतर्गत 
भाईंदर-३ व ५. 
४ | श्रीमती रूपाली रंगनाथ अहेर, | विद्युत निरीक्षक (उद्ववाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ मुंबई. अंतर्गत कक्ष भायकळा (प) या रिक्‍त पदावर 
५ | श्री. प्रकाश काशीनाथ खांडवी, | विद्युत निरीक्षक (उद्ववाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ मुंबई. ठाणे अंतर्गत कक्ष क्र. ५ भिवंडी-२ या रिक्‍त 
पदावर 
६ | at. दिनेश देवराम वाडेकर, । मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, 
शाखा अभियंता कार्यालय, मुंबई ठाणे अंतर्गत ऐरोली, बेलापूर नवी मुंबई 
शाखा या रिक्‍त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०३ /ऊर्जा-५ 


७ श्री. सचिन रा. निमसे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक (उद्चवाहन) मुंबई कक्ष क्र. 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, सांताक्रुझ 3, शाखा क्र.५ अंतर्गत जोगेश्वरी पूर्व व 

पश्चिम. 

८ _ श्रीमती धनश्री नंदकुमार विद्युत निरीक्षक (Seater) | विद्युत निरीक्षक (सचिव अनुज्ञापक मंडळ व 
जाधव, सहाय्यक अभियंता मुंबई उद्ववाहन निरीक्षक) मुंबई अंतर्गत कक्ष-१, 
श्रेणी-२ खारघर या रिक्‍त पदावर 

९ | श्रीमती स्मिता मधुकर खराडे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, मिरज. कोल्हापूर अंतर्गत कोल्हापूर ग्रामीण-३ 

(शाहूवाडी, कदमवाडी, पन्हाळा, कोडोली, 
सिध्दनेर्ली व आर के नगर शाखा) या रिक्‍त 
पदावर 

| ० | श्रीमती श्ुगांभी सुभेदार साबळे, | विद्युत निरीक्षक (Seater) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ मुंबई. अंतर्गत पुणे शहहर-१/१ वाडीया, हडपसर- 

१, हडपसर-२ या रिक्‍त पदावर 

। १ | श्रीमती स्वप्नजा मुरलीधर विद्युत निरीक्षक (उद्ववाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
गोंजारी, सहाय्यक अभियंता । मुंबई. सांताक्रुझ येथील कक्ष क्र. ६ अंतर्गत 
श्रेणी-२ विक्रोळी (प, घाटकोपर (प), असल्फा 

विद्याविहार (प) या रिक्‍त पदावर 

१२ | श्री. किशोर रामदास अनाप, । विद्युत निरीक्षक (उद्चवाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ मुंबई. अंतर्गत कक्ष पोर्तुगीज चर्च ते सयानी रोड 

या रिक्‍त पदावर 

१३ | श्री. योगेश ary, सहाय्यक । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, परभणी 
अभियंता श्रेणी-२ विभाग, बीड अंतर्गत परभणी शहर झोन-१ व 2 जिंतूर 

उपविभाग या रिक्‍त पदावर 

१४ | श्री. आशिष छत्रपाल घुटके, । विद्युत निरीक्षक (उद्चवाहन) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ मुंबई. अंतर्गत कक्ष क्र. ४ अंतर्गत चुनाभट्टी, 

अन्टॉप हिल या रिक्‍त पदावर 

१५ | श्रीमती गायत्री आशिष पाटील, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नंदुरबार 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, नाशिक अंतर्गत तळोदा/ अक्कलकुवा या Rat 

पदावर 

१६ | श्रीमती शुभांगी विजयकुमार । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, बीड 
पाटील, सहाय्यक अभियंता । विभाग, उस्मानाबाद अंतर्गत बीड शहर या रिक्‍त पदावर 
श्रेणी-२ 

qo | श्री. विपीन राधेश्याम यादव, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । अधिक्षक अभियंता, नागपूर प्रादेशिक 


सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 


विभाग, नागपूर 


विद्युत निरीक्षण मंडळ, नागपूर या 
कार्यालयातील रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०३ /ऊर्जा-५ 


१८ | कु. कोमल शांकर शिंगणे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, गोंदिया 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, नागपूर अंतर्गत आमगांव/ देवरी या रिक्‍त पदावर 
१९ | al. युवराज बाळकृष्ण वाघ, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ कोल्हापूर अंतर्गत कोल्हापूर ग्रामीण-१ 
विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | (गारगोटी, मुरगूड, हुपरी, राधानगरी 
विभाग, सातारा उपविभाग, कसबा सांगाव व गोकुळ 
शिरगाव एम आय डी सी ग्रामीण शाखा) 
या रिक्‍त पदावर 
२० | श्री. बबन तुकाराम इंगळे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मिरज 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, सोलापूर अंतर्गत मध्य उपविभाग व माधवनगर 
उपविभागातील SIE शाखा (श्री. लोलगे 
यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त झालेल्या 
पदावर) या Rad पदावर 
२१ | श्री. राहूल रजेसिग गिरासे, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
कनिष्ठ अभियंता विभाग क्र. २, ठाणे अंतर्गत पुणे जिल्हा-२/१ शिवाजीनगर, 
खडकी प्राधीकरण, पुणे या रिक्‍त पदावर 
२२ | कु. सुषमा सुरेश इंगळे, कनिष्ठ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वर्धा 
अभियंता विभाग, नागपूर अंतर्गत देवळी, सेलू समुद्रपूर उपविभाग या 
रिक्‍त पदावर 
२३ | कु. लिना सुभाष चौधरी, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, वर्धा अंतर्गत पुणे जिल्हा २/६ राजगुरू नगर, 
तळेगांव, वडगांव, मावळ, औंध या Rat 
पदावर 
२४ | कु. स्वाती प्रकाशराव विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कुरळकर, कनिष्ठ अभियंता । विभाग, बुलढाणा अमरावती अंतर्गत धामनगाव रेल्वे, 
बडनेरा, नांदगांव, खंडेश्वर, भातकुली या 
रिक्‍त पदावर 
२५ | ait. गणेश दादाजी खैरनार, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, रायगड अंतर्गत भद्रकाळी/दिंडोरी/पेठ/सुरगाना 
या रिक्‍त पदावर 
२६ | श्री. सचिन भाऊसाहेब पाटील, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, मुंबई अंतर्गत मालेगाव शहर-२/ग्रामीण/दाभाडी 
या रिक्‍त पदावर 
२७ | a. जीवन जगन्नाथ पाटील, । विद्युत निरीक्षक (Gees) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
कनिष्ठ अभियंता मुंबई. अंतर्गत पुणे जिल्हा-२/४ भोसरी-१, 
आळेफाटा, पुणे या रिक्‍त पदावर 
२८ | कु. रूपाली पुरूषोत्तम लाजेवार | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर 


(पुडके), कनिष्ठ अभियंता 


विभाग, चंद्रपूर 


अंतर्गत जलालखेडा, सावरगांव, काटोल, 
नरखेड या रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०३ /ऊर्जा-५ 


२९ 


श्री. कृपासागर भा. खोबरे, 
कनिष्ठ अभियंता 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग, रत्नागिरी 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर 
अंतर्गत जुचंद्र शाखा, वसई (प) वसई नगरी 
विभाग कोळी Gar वसई (प) या रिक्‍त 
पदावर 


30 


श्रीमती प्रांजली रविंद्र चौधरी, 
कनिष्ठ अभियंता 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग, अकोला 


विद्युत निरीक्षक (उद्चवाहन), मुंबई अंतर्गत 
पुणे कक्ष क्र.८, कक्ष क्र.१०, शाखा क्र. ४ 
अंतर्गत शिरूर, रांजणगांव, शिखरापूर, 
सासवड, इंदापूर, पुरंदर, जेजूरी, लोणी, 
काळभोर, उरूळीकांचन, यवत, खेडगाव, 
दौंड, बारामती या रिक्‍त पदावर 


२३१ 


श्रीमती वैशाली नारायण 
तारळकर, कनिष्ठ अभियंता 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 
विभाग, अकोला 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सांताक्रुझ येथील कक्ष क्र. २ अंतर्गत 
अंधेरी-४ या रिक्‍त पदावर 


३२ 


श्री. मंगेडा धर्मराज भदाणे, 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण 


विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २, 


कनिष्ठ अभियंता विभाग, रायगड ठाणे अंतर्गत कक्ष क्र.३ कल्याण पश्चिम या 

रिक्‍त पदावर 
३३ । श्रीमती विद्या शामराव भांदिगरे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक (उद्चवाहन), मुंबई अंतर्गत 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, भंडारा पुणे कक्ष क्र.८ अंतर्गत असलेले एरंडवणे, 
बावधन, वारजे, पौडरोड, कर्वेनगर इ. या 

रिक्‍त पदावर 
३४ | श्री. एस. पी. बनसोडे, शाखा । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अकोला 


अभियंता 


विभाग, खामगांव 


अंतर्गत मर्तिजापूरव बार्शी टाकळी या रिक्‍त 
पदावर 


2. 


मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्याला त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत 


कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी जागी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर 
करुनये. 


३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय 
दडपण/दबाव आणण्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्युत निरीक्षक महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ 
अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


४. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १० नुसार उपरोक्त विद्युत निरीक्षक यांनी त्यांना 
नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवघधितच बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या 
पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) 
म्हणून गणला जाईल. 


५. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी 
तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०३ /ऊर्जा-५ 


६. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०६२००५३२३५१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT टं menor 


2.5.4.20=07ae22a8e7fa4047ce6ff816d85e77eec1 4db9926b325a1 40acf9b28bb 
990786, pseudonym=AC7259A 119539CB47009F7E30F693EAB8957 18AB, 


serialNumber=EC955E2D360E 1 FDDB6ABAC58A907419053BEECEBSDBAC48A7 
8C89C588FF7 1BEF, cn=PRASHANT PUNDLIK BADGER! 
Date: 2021.08.23 15:04:13 +05'30' 


(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उपसचिव 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र नागपूर. 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी ठाणे/मुंबई / औरंगाबाद 

५) सर्व संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता (मुख्य विद्युत निरीक्षक 
यांच्यामार्फत) 


प्रत: 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२)मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई. 

४ मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा ) यांचे खाजगी सचिव 

५) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

६) उपसचिव (ऊर्जा-५) , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ निवडनस्ती (ऊर्जा-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


